महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५ / प्र.क्र. १०१५/ पोल -११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
तारीख: ३० सप्टेंबर, २०१५. 


संदर्भः: १) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक संकीर्ण २०१४/२/प्र.क्र. २१०/ई१, 
दिनांक - ३१ डिसेंबर २०१४. 
२) गृह विभाग, मंत्रालय, शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस २०१५ / प्र.क्र. 1094 / पोल - ११, 
दिनांक - ०३ सप्टेंबर, २०१५. 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ मधील तरतूदींच्या 
अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्राधिकारी नेमणेबाबत संदर्भाधीन शासन आदेशा निर्गमित करण्यात आळेले आहेत. 
तथापि उपरोक्त संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयाबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


शासन निर्णय : 

उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय या शासन निर्णयाव्दारे रद्दबातल करण्यात येत असून 
त्याऐवजी शासन आता पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. 

(१ दिनांक 39.92.2098 च्या अगोदरच्या प्रकरणांमध्ये जर सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्याची 
अधिसूचना / शासन निर्णय निर्गमित झाला असेल, तर अशी प्रकरणे पुर्वीच्याच अधिसूचित केलेल्या सक्षम 
प्राधिका-याने निकाळात काढणे आवश्‍यक आहे. 

(२) दिनांक 39.92.2098 नंतर आलेली सर्व प्रकरणे महसूल व वन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. 
१ मधील शासन आदेझात नमूद केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिका-याने चालविणे आवश्‍यक आहे. 

(३) दिनांक ३१.१२.२०१४ पूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये सक्षम प्राधिकारी नेमण्याबाबत अद्याप 
अधिसूचना / शासन निर्णय निर्गमित झाला नसेल तर अशा प्रकरणी महसूल व वन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ 
क्र. १ मधील शासन आदेझ्ात घोषित केल्यानुसार सक्षम प्राधिका-याची नियुक्‍ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 

एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत; यापूर्वी जर सक्षम प्राधिका-याची नेमणूक नावानिशी झालेली 
असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिका-याची नेमणूक त्या पदानिशी झाळेली आहे असे समजण्यात यावे. 
तसेच अशा प्रकरणांमधील नावानिशी नेमणूक झालेल्या सक्षम प्राधिका-यांनी सदरची प्रकरणे त्या पदावरील 
संबंधित अधिका-याकडे पुढील आवर्यक त्या कार्यवाहीसाठी सुपूर्द करावीत. 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ मधील महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सक्षम प्राधिकारी 
नियुक्‍त केलेले आहेत. तथापि, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्हयांमध्ये सक्षम प्राधिका-यांमध्ये प्रकरणांचे 
वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्हयांच्या बाबतीत सक्षम प्राधिका-याची नियुक्‍ती 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५ / प्र.क्र. १०१५ / पोल -११ 


सदरचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२/२०१५/ई १ (8), 
दिनांक १०.०७.२०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९२८१७२४४७५१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh 


Mahadeo Khade 
S U re $ h DN: CN = Suresh Mahadeo 
Khade, C = IN, S = Maharashtra, 
M a h ad 80 O = Government Of Maharashtra, 
OU = Deputy Secretary 
Khade Date: 2015.09.30 19:00:46 +05'30' 
(सुरेश खाडे) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


(१ - Wa AT. HST / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

Q) मा. मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

(३) & शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


(४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

(4) सर्व विभागीय आयुक्त, 

(६) सर्व जिल्हाधिकारी, 

(७) सर्व पोलीस आयुकत / अधिक्षक 

(८) उप सचिव (ई - १) यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, 


मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

(९) अवर सचिव (ई २) / कक्ष अधिकारी, ई-४ व ई -११, महसूल व वन विभाग, पहिला 
मजला, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

(१० पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई. 

(११ निवडनस्ती, पोल ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


